आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचे 
अधिपत्याखालील ३८६ अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २९ जुले, २०२०. 


१ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र. ६२/ कोषा प्रशा-५, दि. ३१.०३.२०२० 

२) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२०. 

३) जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड अलीबाग यांचे पत्र क्र.आस्था/अस्थाईपदे/प्रस्ताव/१०१६९- 
७०/२०२० दिनांक १५.०७.२०२० 

४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र.कक्ष ३ क/अ.पदे 
प्रस्ताव/कर्जत/कासा/पेण/६०७८/२० दिनांक २६.०२.२०२० 

५) जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड अलीबाग यांचे पत्र क्र.आस्था/अस्थाईपदे/प्रस्ताव/१०१७३- 
७४/२०२० दिनांक १५.०७.२०२० 

६) जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड अलीबाग यांचे पत्र क्र.आस्था/अस्थाईपदे/प्रस्ताव/१०१७५- 
७६/२०२० दिनांक १५.०७.२०२० 

७ जिल्हा area चिकित्सक, रायगड अलीबाग यांचे पत्र क्र.आस्था/अस्थाईपदे/प्रस्ताव/१०१६७- 
६८/२०२० दिनांक १५.०७.२०२० 

८) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र.कक्ष ३ क/अ.पदे 
प्रस्ताव/डहाणू/जव्हार/शहापूर/माणगांव/५६२९-३०/२० दिनांक २४.०२.२०२० 

९) ७ जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड अलीबाग यांचे पत्र क्र.आस्था/अस्थाईपदे/प्रस्ताव/१०१७७- 
७८/२०२० दिनांक १५.०७.२०२० 

१० उपसंचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ,पुणे यांचे पत्र क्र.उसआसे/अपदे/न.क्र. /कक्ष- 
११/२०२०/१५पदे/५१४०/२०२० दिनांक १३.०३.२०२० 

११) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 
७अ/जिल्हापरिषदृपालघर/१४८६-८७/२०, दि. ०८.०७.२०२० 

१२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 
७अ/आश्रमशाळापथक/१४९६-९७/२०, दि. ०८.०७.२०२० 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


१३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष- 
७अ/आयटीडीपीप्रयोगशाळा तंत्रज्ञ /१४९४-९५/२०२० , दि.०८.०७.२०२० 

१४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांचे पत्र 
क्र.उसंआसे/रासाआप्र/आस्था/अस्थायी पदे/मान्यता/५७७/२०२०, दिनांक १.०१.२०२० 

१५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांचे पत्र 
क्र.उसंआसे/रासाआप्र/आस्था/अस्थायी पदे/मान्यता/५७६/२०२०, दिनांक १.०२.२०२० 

१६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष- 
७अ/अस्थाईपदे /वैद्दकीय अधिकारी गट पदे/१४८८-८९/२०२० , दि.०८.०७.२०२० 


शासन निर्णय :- 

आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांच्या अधिपत्याखाळील असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील ३८६ 
अस्थायी पदांना दि. १.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. यानंतर वित्त 
विभागाने शासन परिपत्रक ३१ मार्च, २०२० नुसार कोविड-१९ या आजारामुळे निर्माण झालेल्या 
प्रशासकीय अडचणीमुळे वित्त विभागाकडून सर्व विभागांच्या अस्थायी पदांना दिनांक ३१ मे, २०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने 
उपरोक्त अ.क्र. ३ ते १६ येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ* मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय यांच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील ३८६ अस्थायी पदांना दि.०१.०६.२०२० ते 
दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२०-२०२१ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


7 मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 09- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल 
रुग्णालये व दवाखाने, (09)(09)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने (२२१० ०१४६)” 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० 0893)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, १०७- सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा (०१) (०१) सार्वजनिक आरोग्य 
प्रयोगशाळांची स्थापना (२२१००९८८) (योजनेत्तर योजना)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, १०७- (३)- मध्यवर्ती अन्न प्रयोगशाळेची स्थापना (२२५१०१०८) (योजना 
अंतर्गत योजना) 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उप जिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१०४६२४)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३- 
ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-५ इतर रुग्णालये 
व दवाखाने, (०१) (०१) कुटीर रुग्णालये (२२१००३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ००१-संचालन व प्रशासन, (००१) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 
ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१००३१५)” 


मागणी क्रमांक आर-१ २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ सार्वजनिक आरोग्य, 
०१०- किमान गरजा कार्यक्रम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(09) (४५) ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना,महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (2290 जी२९८) 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ०११- संचालन व प्रशासन, ००१ (२) प्रादेशिक कार्यालये (२२१००३५१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१०- 
किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१ ) 
(०२) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयांचा दर्जावाढ करणे(२२१००५३१) ” 


ie 


मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ००१ - संचालन व 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


प्रशासन, ००१(०१)(०९) (२२१० ०३६२) 


१२ 


मागणी क्रमांक आर-१, जिल्हा आरोग्य संघटना (२२१० ०३८९) 


१३ 


मागणी क्र. आर-१, २२१०- गौणशीर्ष ००१-संचाळक व प्रशासन उपशीर्ष( ०१ )(०९) 
(२२१००५३१) 


१5 


मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ००१ - संचालन व 
प्रशासन, ००१(०१)(०९) (२२१० ५०४१) 


१५ 


मागणी क्रमांक आर-१, ००१ - संचालन व प्रशासन १००% केद्र पुरस्कृत योजना 
(योजनांतर्गत योजना), (०१)(०३) जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ००५१) 


१६ 


मागणी क्रमांक आर-१, ०३-माता व बाल आरोग्य, (०१)(१२) प्रतिक्षमन कार्यक्रमाचा विस्तार 
(स्थानिक क्षेत्र योजनेत्तर योजना (२२११ ०६२१) 


१७ 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


१८ 


मागणी क्रमांक आर-१ २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ सार्वजनिक आरोग्य, 
०१०- किमान गरजा कार्यक्रम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(09) (४५) ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना,महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (2290 जी२९८) 


१९ 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ००१- संचालन व प्रशासन, ००१ (१) आरोग्य सेवा 
संचालनालय (२२१०००९३) * 


२० 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा , ००१- संचालन व प्रशासन, ००१ (४) - गट ब वैद्यकीय अधिकारी 
(२२१००३७१) ” 


8. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- 92.02.2020 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


५. पुढील वेळी प्रस्ताव पाठविताना परिमंडळातील सर्व कार्यालयांसाठी सोबतच्या परिशिष्टातील 
अ मधील नमुन्यामध्ये प्रस्ताव सादर करावा. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२००७०८१४५१२६७११७ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


id DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
i a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31 faca2f1a89698a28c947 
03436c07cda664672d20607766dc59d345b, 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869 
a a V eC fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68d6 
3f, cn=Pradip M Balkavde 


Date: 2020.07.29 18:08:38 +05'30' 


(प्र.मो.बलळकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

५. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे . 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ, ठाणे 

qo. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा,पुणे 

११. सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई यांचेमार्फत) 

१२.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१३.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २९ जुले,२०२० सोबतचे विवरणपत्र) 


aye.) आरोग्य संस्थेचे नावा | एकूण । स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
| उप जिल्हा रुग्णालय, | ९४ ८१ ।१)वैद्यकीय अधिकारी, गट 
माणगांव (बधिरीकरण) -१ 
२) परिसेविका-१ 
३)अधिपरिचारिका-५ 
४ प्रयोगशाळा सहाय्यक-१ 
५)औषध निर्माता-१ 
६) अपघात विभाग सेवग -१ 
७ कक्षसेवक-२ 
८) सफाईगार-१ 
एकूण पदे १३ 
२ उपजिल्हा ४६ ४२ | 9) अधिपरिचारिका-२ 
रुग्णालय,कासा ता.डहाणू २) औषध निर्माता -१ 
जिल्हा पालघर ३) कक्ष सेवक-१ 
एकूण पदे -४ 
३ | उपजिल्हा रुग्णालय, पेण | ४५ ४१ | 9) अधिपरिचारिका-२ 
रायगड २) औषध निर्माता -१ 
३) कक्ष सेवक-१ 
एकूण पदे -४ 
४ । उपजिल्हा रुग्णालय, | ४६ ४२ ।१) अधिपरिचारिका-२ 
कर्जत २) औषध निर्माता -१ 
३) कक्ष सेवक-१ 
एकूण पदे -४ 
५ | ST केयअर युनिट, | q | १वैद्यकीय अधिकार,गट अ-२ 
ग्रामीण रुग्णालय, महाड २) वैद्यकीय अधिकारी बघिरिकरण 
गट अ-२ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


अनु क्र. 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


3) अस्थिरोगतज्ञ (गट ओ)-१ 

४ परिसेविका (गट क )-१ 

५) अधिपरिचारीका (गट क )-3 
६) वाहनचालक 

(गट क)-१ 

७) कक्षसेवक (गट ४)-१ 

एकुण पदे ११ 


उपजिल्हा रुग्णालय, पेण 
जि. रायगड (आश्रमशाळा 
वैद्यकीय पथक) 


१) वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-२)-१ 

२) सहाय्यक परिचारिका 
प्रसाविका-१ 

३) औषध निर्माण अधिकारी-१ 

४) वहान चालक-१ 

एकूण पदे-४ 


उप जिल्हा रुग्णालय 
श्रीवर्धन,जि.रायगड 


२६ 


२३ 


२) वैद्यकीय अधिकारी (गट ओ)-१ 
३) अधिपरिचारिका (गट-क)-१ 
४ कक्षसेवक (गट-ड)-१ 

एकूण पदे-३ 


उपजिल्हा रुग्णालय, 
शहापूर 


84 


C2 


q) वैद्यकीय अधिकारी (अपघात 
कक्ष),गट अ-१ 

२)परिसेविका-१ 
३)अधिपरिचारिका-५ 

४औषध निर्माण अधिकारी-१ 
५)प्रयोगशाळा सहाय्यक-१ 
६)अपघात विभाग सेवक-१ 
७)कक्षसेवक-२ 

८)सफाईंगार-१ 

एकूण पदे-१३ 


उपसंचालक, आरोग्य 
सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे 


२८ 


२३ 


१) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, गट अ- 
१ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


कार्यालय, जिल्हा परिषद 
पालघर 


aye.) आरोग्य संस्थेचे नावा | एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
आस्थापना २)सहाय्यक अधिक्षक-२ 
३)वरिष्ठ लिपिक-३ 
8) कनिष्ठ लिपिक-३ 
लिपिक टंकळेखक-१ 
६) लघुलेखक-१ 
७औषधनिर्माता-१ 
८)दुरध्वनीचालक-१ 
९)वाहनचालळक-१ 
१०) शिपाई-१ 
एकूण १५ 
हि ०  । जिल्हा आरोग्य अधिकारी ३५ 7 १)तालुका आरोग्य अधिकारी, गट अ- 
जिल्हा परिषद पुणे, ३५ 
सोलापूर, सातारा यांचे एकुण पदे ३५ 
आस्थापनेवरील तालुका 
आरोग्य अधिकारी 
| १ जिल्हा आरोग्य अधिकारी | ५६ | १) जिल्हा आरोग्य अधिकारी- १ 


२) वैद्यकीय अधिकारी, साथरोग- 9 
३) सार्वजनिक आरोग्य परिचारीका-१ 
४सहाय्यक लेखा अधिकारी -१ 
५)कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी-२ 
६)सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी-१ 
(9) औषध निर्माता- १ 

८) आरोग्य पर्यवेक्षक-२ 

९) वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)-१ 

१०) वरिष्ठ सहाय्यक (आस्था)-२ 

११) कनिष्ठ सहाय्यक (आस्था)-४ 
१२) कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)-१ 

१३) शिपाई-४ 

१४ वैद्यकीय आधिकारी (जिल्हा 

प्रशिक्षण पथक)-१ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


अनु क्र. 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


१५) कनिष्ठ सहाय्यक -१ 
१६) शिपाई-१ 
१७) आरोग्य सहाय्यक-४ 
१८) कनिष्ठ सहाय्यक-१ 
१९) शिपाई-१ 
२०)प्रशासकीय अधिकारी-१ 
२१)सांख्यिकी सहायक-१ 
२२)अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी-१ 
२३) सहाय्यक जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी-१ 
२४ जिल्हा विस्तार व माध्यम 
अधिकारी-१ 
२५)विस्तार सांख्यिकी अधिकारी-१ 
२६) कनिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा)-१ 
२७)सांख्यिकी अन्वेषक-१ 
२८)आरोग्य सहाय्यक (पु)-१ 
२९)वरिष्ठ सहाय्यक (आस्था)-२ 
३०) कनिष्ठ सहाय्यक (आस्था)-२ 
) 
) 


३१)वाहनचालक-२ 

३२) शिपाई-१ 

३३)जिल्हा माता बाल संगोपन 
अधिकारी-१ 

३४)सांख्यिकी पर्यवेक्षक-१ 
३५)शितपेटी तंत्रज्ञ-१ 
३६)कनिष्ठ सहाय्यक-१ 
३७)वाहनचालक-२ 

३८) आरोग्य सेवक (पु)-३ 


एकूण पदे ५६ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


aye.) आरोग्य संस्थेचे नावा | एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 

१२ | उपसंचालक, आरोग्य) २४ २० | 9) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, गट अ- 
सेवा, राज्य सार्वजनिक १ 
आरोग्य प्रयोगशाळा,पुणे २)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक, गट 
अंतर्गत केंद्रीय मध्यवर्ती क-१ 
अन्न प्रयोगशाळा ३)रासायनिक सहाय्यक, गट क-१ 
(लेखाशीर्ष २२१०१००८ शोपहारेकरी,गट ड-१ 
अंतर्गत) २एकूण पदे-४ 

१३ | उपसंचालक, आरोग्य ४७१ । ४३४ ।१मुख्य अणुजीव शास्त्रज्ञ,गट ब-३ 
सेवा, राज्य सार्वजनिक २क.वै. अ/मु. र. शा/ सं. अ/शा.वि/र. 
आरोग्य प्रयोगशाळा,पुणे त/-गट ब -४ 
अंतर्गत केंद्रीय मध्यवर्ती ३)वरिष्ठ रासायनिक सहाय्यक, गट 
अन्न प्रयोगशाळा क-११ 
(लेखाशीर्ष २२१००९८८ ४रासायनिक सहाय्यक,गट क-१ 
अंतर्गत) आदिवासी ५)प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/अणुजीव 
उपाययोजना क्षेत्रातील सहाय्यक, गट क-८ 
आश्रमशाळेतील विद्वार्थ्यांच्या ६) वरिष्ठ लिपिक, गट क-१ 
आरोग्य तपासणीसाठी ७ कनिष्ठ लिपिक, गट क-५ 
ores ८)प्रयोगशाळा परिचर स्वछक, गट ड- 
पथके आदिवासी ह 
उपाययोजना क्षेत्रातील 
आश्रमशाळेतील विद्दार्थ्यांच्या एकूण पदे ३७ 
आरोग्य तपासणीसाठी 
स्थापन केलेली ३७ वैद्यकीय 
पथके 

१४ ।आय.टी.डी.पी. क्षेत्रातील | ३१ शि १प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट क-३१ 
३१ ग्रामीण रुग्णालयातील एकुण पदे ३१ 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची पदे 

१५ । आदिवासी उपाययोजना | १४७ शि १) वैद्यकीय अधिकारी,गट अ, 
क्षेत्रातील आश्रमशाळेतील सहाय्यक परिचारिका प्रसविका, 
विद्दार्थ्यांच्या आरोग्य वाहनचालक (प्रत्येकी एक) - 
तपासणीसाठी स्थापन आश्रमशाळा पथक, जव्हार, वाडा, 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


aye.) आरोग्य संस्थेचे नावा | एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
केलेली ३७ वैद्यकीय पथके तलासरी, कासा, 


शहापूर,पेण,किनवट,सारखणी,फिरते 
वैद्यकीय पथक, नाशिक, दिंडोरी, 
पेठ,इगतपुरी,कळवण,सुरगाणा,साक्री, 
शिरपूर, नवापूर, अक्कलकुवा, 
धडगांव (पथक-१), धडगांव (प्थक-२), 
यावल, राजूर (पथक-१), राजूर 
(पथक-२), घोडेगांव, जुन्नर, 
देवरी,गडचिरोळली (पथक-१ , 
मुख्यालय), गडचिरोली (पथक-२ , 
मुख्यालय), भामरागड,केंद्रीय 
आश्रमशाळा,गडचांदूर, उपजिल्हा 
आश्रमशाळा रामटेक, उपजिल्हा 
आश्रमशाळा अहेरी, ग्रामीण रुग्णालय 
मंगरुळपीर, ASAHI पथक, 
चिखलदारा, धारणी, उपजिल्हा 
रुग्णालय, पांधरकवडा, सामान्य 
रुग्णालय, यवतमाळ 

२) औषध निर्माता (प्रत्येकी एक)- 
आश्रमशाळा पथक, वाडा, तलासरी, 
कासा, शहापूर, पेण, किनवट, 
सारखणी,फिरते वैद्यकीय पथक, 
नाशिक, दिंडोरी, पेठ, इगतपुरी, 
कळवण,सुरगाणा,साक्री, शिरपूर, 
नवापूर, अक्कलकुवा, धडगांव (पथक- 
१), धडगांव (पथक-२), यावल, राजूर 
(पथक-१), राजूर (पथक-२), घोडेगांव, 
जुन्नर, देवरी,गडचिरोळी (पथक-१ , 
मुख्यालय), गडचिरोली (पथक-२ , 
मुख्यालय), भामरागड,केंद्रीय 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२०/प्र.क्र.१७१/आरोग्य-३अ 


अनु क्र. 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


STAM, TSAR, उपजिल्हा 
आश्रमशाळा रामटेक, उपजिल्हा 
आश्रमशाळा अहेरी, ग्रामीण रुग्णालय 
मंगरुळपीर, आश्रमशाळा पथक, 
चिखलदारा, धारणी, उपजिल्हा 
रुग्णालय, पांधरकवडा, सामान्य 
रुग्णालय, यवतमाळ 

एकुण पदे १४७ 


१६ 


जिल्हा परिषद 
ठाणे/पालघर अधिनस्त 
प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रातील पदे 


वैद्यकीय अधिकारी,गट ब - (प्रत्येकी 
एक) तलासरी, ASIST, खोडाळा, 
मुरबाड-शिरोसी, मुरबाड-तुळई 
एकूण पदे ५ 


एकूण 


११७४ 
(अंदाजे) 


३८६ 
(अंदाजे) 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


